0७७ मार्फत नियुक्‍त Kaizen Institute या 
संस्थेस टपाल व्यवस्थापन, ई ऑफिस 
वापरास प्रोत्साहन देणे, जुन्या नस्त्यांचा 
अनुशेष निकाली काढणे याकरिता नियुक्‍ती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १८२३/प्र.क्र.२४/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- Kaizen Institute या संस्थेचा दिनांक १९/५/२०२३, १९/७/२०२३ व २६/७/२०२३ चा ई मेल 
संदेश. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन कार्यपध्दती व नियम पुस्तीका, २०२३ नुसार टपाल 
व्यवस्थापन, ई ऑफिस वापरास प्रोत्साहन देणे, जुन्या नस्त्यांचा अनुदोष निकाली काढणे, याकरिता 
मॅपिंग, डिजिटलायझेहान, गॅप अँनालिसिस प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी ,काउंटरमेजर्स 
ओळखण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी (20) मार्फत Kaizen Institute या 
त्रयस्थ संस्थेस प्रायोगिक तत्वावर तीन महिन्यासाठी नियुक्‍ती देण्यास व त्यासाठी निधी वितरण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासाठी मा. मुख्यमंत्री कार्यालय , मा. उपमुख्यमंत्री 
कार्यालय, मा. मुख्य सचिव कार्यालय व मध्यवर्ती टपाल केंद्र या विभागांची प्रायोगिक तत्वावर निवड 
करण्यात आलेली आहे. सबब, उक्त नमूद बाबींची पूर्तता करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन कार्यपध्दती व नियम पुस्तीका २०२३ नुसार टपाल 
व्यवस्थापन, ई ऑफिस वापरास प्रोत्साहन देणे, जुन्या नस्त्यांचा अनुशोष निकाली काढणे, याकरिता 
मॅपिंग, डिजिटलायझेडान, गॅप अंनालिसिस प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, काउंटरमेजर्स ओळखणे आणि 
कामाच्या ठिकाणी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी QCl Ad Kaizen Institute या संस्थेमार्फत 
कामकाज करण्यास रू.६७,२०,०००/ (सदुसष्ट लाख वीस हजार फक्त) एवढया खर्चास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १८२३/प्र.क्र.२४/१८-अ 


२. प्रस्तुत प्रकरणी खर्चाचा तप्षील खालील प्रमाणे आहे :- 


अक्र. | किण्य रक्कम 3 माहिन्याकरीता 
वितरणाचे स्वरूप 

7 र 2 8 

| प्रति महिना व्यवसायीक फी (प्रती | रू. १६,००,००० | रू. ४८,००,००० 
नियुक्ती प्रमाणे) 

२. | प्रवास खर्च, निवास व्यवस्था व इतर | रू. ४,०० ००० | रू. १२,००,००० 
खर्च 

3. । ७७ संस्थेचे प्रशासकीय व Bar| १२% of Total | रू. ७,२०,००० 
शुल्क (अ.क्र.१--२) 


काम सुरू झाल्यापासून तीन महिन्याकरीता होणारा एकूण खर्च | रू. ६७,२०,००० 


३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार QC! मार्फत नियुक्‍त Kaizen Institute या संस्थेस निधी 
वितरण करण्याची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. निधी वितरण कामाचे स्वरूप अदा करावयाची 
टक्केवारी रक्‍कम 
२०% मोबिलायझेशनसाठी व्यवसायीक फी | र*ू.१३,४४,०००/- 
२. २५% डिझाईन व असेसमेंटच्या परिपूर्णते | रू.१६,८०,०००/- 
करीता 
३. २५% बिल्ड /एक्झिक्युट टप्याकरिता रू.१६,८०,०००/- 
, २५% सस्टेन स्टेज करिता रू.१६,८०,०००/- 
4. 4% प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रू.३,३६,०००/- 

एकूण रक्‍कम रू.६७,२०,०००/- 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्याकरिता कक्ष अधिकारी कार्यासन-२६ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

५. ७७ मार्फत नियुक्‍त Kaizen Institute या संस्थेस मुल्यमापन अभ्यास करण्याकरीता मार्गदर्शक 
सुचना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे:- 

» मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय,मा.मुख्य सचिव कार्यालय व मध्यवर्ती 
टपाल केंद्र यामधील टपाल व्यवस्थापन, ई ऑफिस वापरास प्रोत्साहन देणे, जुन्या नस्त्यांचा 
Say निकाली काढणे याकरिता 0७ मार्फत Kaizen Institute या संस्थेने त्याअनुषंगाने 
मूल्यमापन अभ्यास करून मूल्यमापन अहवालाचा हेतू आवश्‍यकता आणि उदिष्टे विचारात 
घ्यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १८२३/प्र.क्र.२४/१८-अ 


© मुल्यमापन अभ्यासाबाबतचा कालबध्द कार्यक्रम दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ पासून तीन 
महिन्याच्या कालावधीत राबविणे Kaizen Institute या संस्थेस बंधनकारक राहील. 

७ QCl मार्फत नियुक्‍त Kaizen Institute या संस्थेचे सर्व कामकाज 
सचिव/प्र.स./अ.मु.स.(प्र.सु.र.व का.) यांचे पर्यवेक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली पार पाडण्यात 
येईल. 

७ (90 मार्फत Kaizen Institute या संस्थेस मुल्यमापन अभ्यास करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली 
माहिती पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 

© मूल्यमापन अहवाल हा वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर आधारित शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 
0७। मार्फत Kaizen Institute या संस्थेची राहील. 

«७ मूल्यमापन अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर त्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल, करावयाच्या उपाययोजना 
व शिफारशीसह QC! मार्फत Kaizen Institute या संस्थेकडून शासनास विहित कालमर्यादेत 
सादर करण्यात यावा. 


६. यावर होणारा खर्च हा ई गव्हर्नन्स या बाबी अंतर्गत मागणी क्रमांक ए-४, २०५२, सचिवालय, 
सर्वसाधारण सेवा (००)(१७) ई गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्याकरिता तरतूद (कार्यक्रम)(२०५२ ५०८१) १७ 
संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय हा नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८३-अ/का.१४४३, 
दि.२६/१०/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे तसेच सदर 
प्रस्तावास वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच QC! मार्फत Kaizen Institute या संस्थेस निधी 
वितरीत करण्याची कार्यवाही केली जाईल. 


c. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३१२०५१७१०३४६३०७ असा आहे. हे 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
ROSHANI DINESH #2 

2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d1 2f2c1313143ad837675 

5d0e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659C 
KA D A M p AT | | CB13144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH KADAM 

PATIL 

Date: 2023.12.05 17:10:58 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत: 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
४) सर्वमा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १८२३/प्र.क्र.२४/१८-अ 


) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 
) सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद 

७ मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
) 
) 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- २५ व २६ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

११) निवड नस्ती (का.१८आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


